RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 


क्रमांक टीपीएस-३५१७/२४१९/प्र. क्र . ३४६/ २०१८/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, शासन , नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
३५१०/ २७७२/ प्र. क्र . १८६ ( अ)/ २०११/ नवि -९, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये पाचोरा शहराच्या मूळ हद्दीची दुसरी व वाढीव हद्दीची विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये भागश: मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) केलेली असून दिनांक १५ 
मे २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी पाचोरा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 


आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पाचोरा , तालुका पाचोरा येथील सर्व्हे नंबर १५० / २- अ/ १ व सर्व्हे नंबर १५०/ २ - अ/ २ 
एकूण क्षेत्र १.६० हेक्टर ही जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) ना विकास भूवापर ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले 
आहे ) विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १९ ६, दिनांक २९ जानेवारी २०१६ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त भूवापराऐवजी रहिवास भूवापर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम 
३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


वि ( एच ) ६७६ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९ ४० 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


VGT 31 RYCH FIRTICUT www.maharashtra.gov.in yn daxigcq BUGTGT BITE . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

PT . STI. TET , 
कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 7th February 2019 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS - 3517 / 2419 /CR - 346 /2018 /UD - 9.- Whereas, the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 3510 /2772/CR - 186 (A )/2011/UD - 9 , dated the 3rd April 2012 has 
partly sanctioned the Development Plan for Pachora City (Second Revised + Additional Area ) 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) under Section 31 (1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act. No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act") and the same has come into force with effect from dated 15th May 2012 ; 

and whereas, the Pachora Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ); 

and whereas, in the said Development Plan , lands bearing Survey No. 150 /2 - A / 1 and Survey 
No. 150 /2 - A /2 totally admeasuring 1.60 Hectares of Mouje Pachora (hereinafter referred to as " the 
said Lands") are shown in the “No Development Zone ” (hereinafter referred to as “ the said Zone "); 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 196 , dated the 
29th January 2016 resolved to delete the said land from the said Zone of the said Development 
Plan and include the same in the “ Residential Zone ” (hereinafter referred to as “ the said Modification ”), 
by following all the legal formalities stipulated under Section 37 (1) of the " the said Act” ) and forwarded 
the proposal to Government vide letter, dated 1st November 2017 for final sanction ; 

and whereas, after making necessary enquiries and also consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be 
rejected . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in 
the office of the Chief Officer , Pachora Municipal Council, Pachora , district Jalgaon . 
This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 


Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९ ४० 


३ 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -३५१४/ ४८०/ प्र. क्र . २८०/ २०१८/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, अमळनेर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम 
३१ (१) अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक डीपी/ अमळनेर / आर -२/ टीपीव्ही-४/ २८८८ , दिनांक ३० एप्रिल 
१९९४ अन्वयेमंजूर केलेली असून ती दिनांक २७ जून १ ९९ ४ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अमळनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे अमळनेर येथील सिटी सर्व्हे नंबर ३२२० ( पैकी) ही जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे) आरक्षण क्रमांक ३२/८ - दुकान केंद्र यासाठी आरक्षित आहे ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १८०, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ अन्वये 
उक्त विकास योजनेतील उक्त जागेपैकी काही जागा उक्त आरक्षणातून वगळून स्वामी नारायण ट्रस्टचे वसतिगृह या प्रयोजनार्ध आरक्षित करण्याचे 
ठरवून , त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित 
फेरबदल ” असे संबोधले आहे) दिनांक २ ऑगस्ट २०१२ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशीनंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकाय योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


२ 


. 


, 


रा . शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 14th February 2019 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS -3514 /480 /CR -280 / 2018 /UD - 9.- Whereas , Director of Town Planning ,Maharashtra State , 
Pune vide Notification No. D.P./Amalner/R-2/TPV-4/2888 , dated 30th April 1994 has sanctioned the Second 
Development Plan of Amalner City (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 
31 ( 1) of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) and the same has come into effect from 27th June 1994 ; 

and whereas , the Amalner Municipal Council is Planning Authority for the said Development Plan 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , land bearing C.T.S. No. 3220 (Pt.) of Mouje Amalner 
(hereinafter referred to as “ the said Land ) is shown reserved as Site No. 32/8 - Shopping Centre (hereinafter 
referred to as “the said Reservation "); 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९ ४० 


- 


- 


- 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 180 , dated the 
22nd February 2011 resolved to delete part of the said land from the said reservation and reserve the same 
as SwamiNarayan Trust Hostel, as per the provision under Section 37 ( 1 ) of the said Act (hereinafter 
referred to as “ the said Modification ” ) to the said Development Plan and after following all the legal formalities , 
forwarded the proposal to Government for final sanction vide letter, dated the 2nd August 2012 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and also consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the said Modification needs to be rejected . 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the 
office of the Chief Officer, Amalner Municipal Council, Amalner, district Jalgaon . 

This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१०१७/ अनौसं . ३९/ प्र. क्र . १३३ / २०१८/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, धुळे शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ चे 
उप - कलम (१) नुसार अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१०१२/ ५२६ (न)/ पुनर्बाधणी-६२ / प्र. क्र . १०६ ( अ)/ २०१२/ नवि-९, दिनांक 
२८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक २२ जून २०१३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, धुळे शहरातील जेल रोडवरील अतिक्रमणधारकांनी मा . उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्रमांक २२९ ७/१ ९९ ६ मधील दिनांक ४ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या निर्णयानुसार जेल रोडवरील २८८ अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात आलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, रिट याचिका क्रमांक ७०६८/२०११ व रिट याचिका क्रमांक १७२/२०१२ मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २ एप्रिल २०१२ 
रोजीच्या आदेशान्वये प्रधान सचिव , नगर विकास विभाग ; प्रधान सचिव , महसूल व वन विभाग; जिल्हाधिकारी, धुळे व आयुक्त , धुळे महानगरपालिका , 
धुळे यांनी संयुक्तपणे बैठक घेऊन जेल रोडवरील निष्कासितांना पुनर्स्थापित करण्याकामी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत तीन महिन्यांत 
निर्णय घेणेबाबत आदेशित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अध्यक्ष, जेल रोड व्यापारी संघटना , धुळे यांनी जेल रोडवरील सिंधी व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी लक्ष्मीबाई देव हॉस्टेलची मौजे 
धुळे येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३४७१ मधील मालमत्तेच्या रजिस्टर कार्डातील उताऱ्यानुसार “ सरकार ” ( होस्टेल गरुड हायस्कूल ) जागा ( यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) जेल रोडवरील निष्कासितांना मिळण्याबाबत शासनाकडे विनंती केलेली असून उक्त जागा उक्त विकास योजनेत 
सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक वापर विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेपैकी ८००० चौरस मीटर इतकी जागा जेल रोड व्यापारी संघटनेच्या व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी मिळण्याबाबत 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक यांनी शासनाचे महसूल विभागास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. उक्त जागा शालेय शिक्षण विभागाची असून 
शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक ९ एप्रिल २०१६ च्या पत्रान्वये लक्ष्मीबाई देव होस्टेललगतची एकूण ४ एकर ८ गुंठे जागेपैकी २ एकर इतकी धुळे 
डायटची जागा जेल रोडवरील अतिक्रमकांच्या पुनर्वसनासाठी देण्याबाबत " ना हरकत ” कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१- कक) ( क) अन्वयेफेरबदल करून उक्त जागेचा वापर उक्त भूवापरातून वाणिज्य वापर 
विभागात समाविष्ट करण्याची विनंती महसूल विभागाने या विभागास केलेली आहे (यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१ ९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९ ४० 


५ 


३ 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१- कक ) (क) अन्वये उक्त विकास योजनेत “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक 
झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ (१- कक) (क) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना दिनांक २१ - २७ जून २०१८ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करून तसेच 
वृत्तपत्रांत उक्त प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक 
विभाग , नाशिक यांची उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ (१) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकारी यांनी दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ रोजी त्यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. तद्नंतर आवश्यक त्या 
चौकशीअंती व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मान्यता देण्याचे शासनाचे मत झाले 
आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( १ - कक ) ( ग ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
जागेचे वर्णन उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 

मंजूर फेरबदल 


, 


, 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मौजे धुळे येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक 

वाणिज्य विभाग 
३४७१ मधील ८००० चौ . मी . जागा. 

विभाग. 
उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा, प्रस्तुत अधिसूचनेसह , जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

१. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे 
२. विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 
३. नगर रचनाकार , धुळे शाखा, धुळे 
प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 18th February 2019 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS - 1017 /UOR - 39 /CR - 133/ 2018 /UD - 9.- Whereas, the Government has sanctioned the 
Development Plan of Dhule MunicipalCorporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) 
vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 1012 /526 ( N )/Reconstruction -62 /CR - 106 ( A )/ 
2012 /UD -9 , dated 28th December 2012 under sub -section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act") which has comeinto force with effect from 22nd June 2013 ; 

and whereas , the Dhule Municipal Corporation is the Appropriate Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") ; 

and whereas , as per the Decision , dated 4th August 2010 of the Hon ble High Court , Aurangabad 
Bench in Writ Petition No. 2297/1996 filed by the Encroachers of Jail Road in Dhule City , the 288 
encroachments have been removed ; 


۶ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९ ४० 


and whereas , the Hon ble High Court , Aurangabad Bench in Writ Petition No. 7068/2011 and Writ 
Petition No. 172/2012 vide its Order , dated 2nd April 2012 has directed the Principal Secretary, Urban 
Development Department; Principal Secretary; Revenue and Forest Department; Collector, Dhule and the 
Commissioner, Municipal Corporation , Dhule to hold a Joint Meeting within three months to decide on 
suitable alternate land for rehabilitation of evacuated persons from Jail Road ; 

and whereas, the President of Jail Road Vyavasaik Vyapari Association , Dhule has requested the 
Government to rehabilitate them at Government land bearing C.T.S. No. 3471 ofMouje Dhule known as 
Laxmibai Dev Hostel (Hostel Garud High School) as per the Property Register Card (hereinafter referred to 
as “ the said land”) and the said land is included in the Public / Semi- Public Zone (hereinafter referred to as 
" the said Zone" ) of the said Development Plan ; 

and whereas, the Commissioner,Nashik Division , Nashik has requested the Government in Revenue 
and Forest Department to grant 8000 sq . mtrs area out of the said land for rehabilitation of Jail Road 
Vyavasaik Vyapari. The said land belongs to Primary Education Department and the Education Department 
has given “No Objection Certificate” to rehabilitate the aforesaid Jail Road Encroachers on the 2 Acres land 
out of 8 Acres ; 

and whereas , the Revenue and Forest Departmenthas requested to change land use of the said land 
from the said Zone to Commercial Zone , as per the provisions of Section 37 ( 1AA ) (a ) of the said Act 
(hereinafter referred to as “ the said proposed modification ”) of the said Development Plan ; 

and whereas , State Government is of the opinion that, in it is necessary to modify the said Development 
Plan accordingly and initiated themodification under Section 37 ( 1AA) (a ) of the said Act ; 

and whereas, in exercise of the powers vested under Section 37 (1AA) (a ) of the said Act, the 
Government has published the Notice for inviting suggestions / objections from the General Public in 
respect of the said Proposed Modification , in the Maharashtra Government Gazette , dated 21 - 27 June, 
2018 as well as in the newspaper and for hearing suggestions / objections received in respect of the 
Proposed Modification , appoined the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik Division , 
Nashik as the Officer under Section 162 ( 1 ) of the said Act ; 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Government on 3rd December 
2018 and after making necessary inquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune, the Government is of opinion that it is expedient to sanction the said proposed modification . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 1AA ) (c ) of Section 37 of 
the said Act, Government hereby , sanctions the proposed modification accordingly and for that purpose 
amends the said Development Plan as follows. 

" In the schedule ofmodification appended to the Notification , dated 28th December 2012 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added of the last entry . 

Entry 
Sr. Description of land 

Proposal in the said 

Sanctioned 
No. 

Development Plan 

Modification 


2 


3 


4 


Land bearing C.T.S. No. 3471 admeasuring Public / Semi-Public 

CommercialZone 
8000 sq . mtrs of Mouje Dhule . 

Zone . 
This notification along with part plan showing the said Modification shallbe kept open for inspection at 
the following offices on allworking days for the period of one month . 

( 1 ) The Commissioner, Dhule Municipal Corporation , Dhule . 
(2 ) The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 
( 3) The Town Planner, Dhule Branch , Dhule . 
This notification shall also be available on the State Government s website www.maharashtra.gov.in 


3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


७ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती 


इत्यादी 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


शुद्धिपत्रक 


क्रमांक नावि / प्र.छा.स./ प्रा.यो. नाशिक /कलम २० (३) /मौजे माडसांगवी/ गट नंबर १३ /१/ ता. नाशिक/ ३३४ / २०१९.- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम 
१५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९/ १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने 
निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित 
केली आहे ; 


ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर 
केली असून या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे माडसांगवी , तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर १३/१ मधील एकूण १६.३७ 
हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) “सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक विभागातून ” ( फक्त सिंहस्थ वापरासाठी) वगळून, 
काही अटींना अधीन राहून “ औद्योगिक विभागात ” समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची अधिसूचना सदस्य 
सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक यांनी क्रमांक नावि / प्र.छा.स./प्रा.यो. / कलम २० (४ ) / 
मौजे माडसांगवी गट नंबर १३/१ , ता . नाशिक / १३३० , दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये निर्गमित केलेली आहे (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिसूचना " 
असे संबोधले आहे ); 


- 


- 


आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेतील “नोंद ” मधील “ अट क्रमांक १२ ” सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९ 
रोजीच्या बैठकीत प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेत खाली दर्शविल्याप्रमाणे दुरुस्ती करणेस्तव हे शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे व त्यानुसार सदरची 
सूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


अट क्रमांक १२. - विषयाधीन जमिनीत प्रस्तावित करावयाची १० टक्के 
खुली जागा व १५ टक्के सार्वजनिक सुविधेची जागा , सलग एकाच 
ठिकाणी, राष्ट्रीय महामार्गालगत , पार्किंगच्या सुविधेसाठी सुलभरित्या 
जाणे- येण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित करण्यात यावी व सदरची जागा 
कायमस्वरूपी खुली ठेवून भविष्यात जेव्हा वाहनतळासाठी आवश्यकता 
लागेल तेव्हा शासनास विनामूल्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. 


अट क्रमांक १२. - विषयाधीन जमिनीत प्रस्तावित करावयाची १० टक्के 
खुली जागा व १५ टक्के सार्वजनिक सुविधेची जागा, पार्किंगच्या सुविधेसाठी 
सुलभरित्या जाणे- येण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित करण्यात यावी व सदरची 
जागा कायमस्वरूपी खुली ठेवून भविष्यात जेव्हा वाहनतळासाठी आवश्यकता 
लागेल तेव्हा शासनास विनामूल्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील . 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रतिभा भदाणे, 


सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 


सहसंचालक, नगररचना , 


नाशिक रोड , 


& 


मार्च 

२०१९ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Corrigendum 


No.NKDN /P.S.C./R.P .Nashik /Section 20 ( 4)/Mouje Madsangvi, Gat No. 13/1, taluka Nashik /334 /2019. 
Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 and 4th 
January 2016 has issued the directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act" ) regarding the procedure to be followed under Section 
20 of the said Act, formaking changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and 
for that purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee" ; 

and whereas , the Governmenthas sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st 
June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under the provisions of the said Act and 
the Notification No. NKDN /P.S.C./R.P . Nashik/ Section 20 (4)/Mouje Madsangvi,GatNo. 13/1 ,taluka Nashik / 
1330 , dated 19th November 2018 (hereinafter referred to as “ the said Notification " ) is issued by Member 
Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
under Section 20 of the said Act to delete the land admeasuring about 16.37 hectares bearing Gat Nos . 
13/1 of Mouje Madsangvi, taluka and district Nashik (hereinafter referred to as “ the said Area " ) from 
" Pubic / Semi- Public Zone ” (only for “ Sinhastha" purpose ) and included in “ IndustrialZone” , subject to the 
certain conditions in the said Notification ; 


and whereas, the Proposal Scrutiny Committee in themeeting held on 28th February 2019 is of the 
opinion to modify the Condition No. 12 mentioned in “ ENTRY” of the said Notification ; 


and therefore , corrections listed hereinbelow in said Notification are notified by the Corrigendum and 
the said Notification stands modified accordingly . 


For 


To be read as 


Condition No. 12. - While developing the said land 
it shall be binding to provide 15 per cent amenity 
space and 10 per cent open space is continuous, 
at one place , adjoing to the NationalHighway , easy 
to approach for Parking , and it should be always 
open and in future whenever required for Parking 
purpose , make it available free of cost to the 
Government. 


Condition No. 12.- While developing the said land 
it shall be binding to provide 15 per cent amenity 
space and 10 per cent open space easy to 
approach for Parking, and it should be always open 
and in future whenever required for Parking 
purpose , make it available free of cost to the 
Government. 


The Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik Road , 6th March 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


or 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 


जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव, गाव गिगाव व माल्हणगाव 


कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


जिल्हा नाशिक 


१ 


२ 


हे . आर 


९ ३ 


१ १३ 


८७ 


१ ७१ 


४३/१ 


० ६० 


क्रमांक भूसं/ कक्ष-१०/ ३/ कावि -१८८/ २०१९. ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १९ 
नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना- ११ काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


एकूण 


३ ४४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव , गिगाव व माल्हणगाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : पाझर तलाव , गिगाव व माल्हणगाव 


-- 


आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


समाजाला होणारे लाभ : पाणी पुरवठा 


कलम 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव, गाव गिगाव व माल्हणगाव 


क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


लागू नाही 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


लागू नाही 


" 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय 

अधिकारी , मालेगाव उपविभाग, मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांचे 
कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा 


राधाकृष्णन बी , 
जिल्हाधिकारी , 

नाशिक. 


उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव उपविभाग, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 


नाशिक , २० फेब्रुवारी २०१ ९. 


यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४० 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे 


3B 


वाचले : ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधक आदेश/ ३७४४ / २०१८ , दिनांक २६ 


, 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


नोव्हेंबर २०१८ . 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३). 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


आदेश 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचेप्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; 


क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि -१६७६/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ . क्र . १ चे पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी मुस्लीम बांधवांतर्फे काळा दिवस तर 
हिंदूबांधवांतर्फे विजय दिवस व अनुसूचित जातीच्या बांधवांतर्फे महापरिनिर्वाण 
दिवस साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच धुळे महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून, दिनांक ९ डिसेंबर २०१८ 
रोजी मतदान व दिनांक १० डिसेंबर २०१८ रोजी मतमोजणी होणार 
आहे. त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची 
जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू, मुस्लिम व अनुसूचित जाती / सवर्ण या 
समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची शक्यताही नाकारता 
येत नाही . वरील परिस्थितीच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक १ डिसेंबर 
२०१८ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १५ 

डिसेंबर 
२३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
केलेली आहे. 


वरील कलम ३७ (१), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू 
नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाहीत. 


१ 


२०१८ रोजीचे 


, 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार धुळे 
महानगरपालिका क्षेत्रासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धुळे शहर 
यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास)किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व 
सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग कार्यक्रम व रॅली 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशन अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , धुळे शहर यांनी कायदा व सुव्यवस्था 
राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात 
आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत . 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश हा दिनांक १ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक 

१५ डिसेंबर २०१८ रोजीचे 

२३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल रेखावार , 


( अ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे , २८ नोव्हेंबर २०१८. 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


११ 


वाचले : ( १) मा . पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधक आदेश/ ३९ ६५/ २०१८ , दिनांक १७ 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


डिसेंबर २०१८ . 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३). 


आदेश 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


१ 


( ह ) संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी 

यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , 


सभा ; 


क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी -२/ कावि-१७३६/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ. क्र . १ चे पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१८ रोजी हिंदू बांधवांतर्फे दत्तप्रभू जयंती, 
२०१८ निमित्त धुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी यात्रा कार्यक्रम आयोजित 
करण्यात आलेले आहेत व दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी खिश्चन 
बांधवांतर्फे खिसमस ( नाताळ) साजरा करण्यात येणार असून , ३१ डिसेंबर 
व नववर्ष, २०१९ चे मध्यरात्री उशिरापावेतो शहरातील नागरिक स्वागत 
कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची 
जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू, मुस्लिम या दोनही समाजांमध्ये किरकोळ 
कारणांवरून वाद होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सदर 
परिस्थितीच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) , ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी केलेली आहे . 


वरील कलम ३७ ( १), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू 
नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाहीत . 


१ 


. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 

लागू 

नाहीत . 


सदर निर्बंध 


सदरचा आदेश हा दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजीचे २३.५५ 

वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 


( अ) सोटे, तलवारी , बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


सदरचा आदेश हा दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 


राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


, 


धुळे , १७ डिसेंबर २०१८ . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १) मा . अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ व्ही.आय.पी. दौरा/ ५३ ९/ २०१९ , दिनांक 

१४ फेब्रुवारी २०१ ९. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (२) 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये 


आदेश 


. 


आदेश 


. 


क्रमांक ड/ कक्ष-३/पीओएल / कावि -२४ / २०१९. - ज्याअर्थी, अपर पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांचेकडील उपोद्घातातील क्र . १ चे पत्रान्वये 
मा . श्री . नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान , भारत सरकार हे धुळे जिल्ह्याच्या 
दौऱ्यावर येत असून, मा . महोदयांना एस. पी . जी. प्रोटेक्टिव्ह दर्जाची 
सुरक्षा प्रदान केलेली आहे. मा . महोदयांचे सुरक्षेच्या दृष्टीने धुळे जिल्ह्यात 
विमान, हेलिकॉप्टर , ड्रोन , हॉट बलून, पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटार्स , 
हॅण्ड ग्लायडर , मायक्रा लाईट एरोप्लेन इत्यादी यांना दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०१ ९ ते १६ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या २०.०० वाजेपावेतो 
उडविता येणार नाहीत, याबाबत मनाई आदेश होणेस इकडेस विनंती 
केलेली आहे 


, 


, 


क्रमांक कक्ष -१ /पीओएल -१/ ८५६/ २०१९. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १) ( ३)/ 
९ ३२/ २०१९ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . 
विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. 
हिंदू- मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता असते , त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. राज्यात इंधनाची दरवाढ होत असल्याने तसेच 
शेतकऱ्यांच्या कांदा व इतर शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, 
त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्तारोको, उपोषण 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड 
व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या 
असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१९ चे ००.०० ते दिनांक २ मार्च 

२०१ ९ 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश 
लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक (ग्रामीण) यांनी विनंती केली 
आहे. 


- 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचे अहवालावरून व वरील नमूद 
परिस्थिती पाहता या परिस्थितीत सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे 
म्हणणे ऐकूण घेणेसारखी परिस्थिती नाही व सद्य:स्थितीत ते शक्य 
नसल्याने मा . पंतप्रधान महोदय , भारत सरकार यांच्या धुळे जिल्ह्याच्या 
दौऱ्याचे वेळीस त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणताही अनुचित प्रकार घडू 
नये म्हणून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ ते १६ 
फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे २०.०० वाजेपावेतो ड्रोन, बलून ,पॅराग्लायडर्स , 
पॅरा मोटार्स, हॅण्ड ग्लायडर , मायक्रा लाईट एरोप्लेन , हॉट बलून 
उडविण्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २) 
नुसार एकतर्फी मनाई आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे ; 


चे २४.०० 


, 


त्याअर्थी, मी , राहुल रेखावार, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी 
१०.०० वाजेपासून ते १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २०.०० वाजेपावेतो 
ड्रोन, बलून, पॅराग्लायडर्स,पॅरा मोटर्स , हॅण्ड ग्लायडर , मायक्रा लाईट 
एरोप्लेन , हॉट बलून उडविण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


प्रस्तुतचा आदेश हा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


- 


राहुल रेखावार , 


( क ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापत करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


, 


धुळे , १४ फेब्रुवारी २०१९ . 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९, शके १ ९ ४० 


१३ 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


आदेश 


( घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 


( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 


. 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे 
वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध 
असणार नाही. 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१/ ११६२ / २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४ / 
३७ (१) (३ )/ ११६५ / २०१९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये 
नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव 
व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता असते , त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात इंधनाची दरवाढ होत 
असल्याने तसेच शेतकऱ्यांच्या कांदा व इतर शेतीमालास भाव कमी 
मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, 
रास्तारोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक 
जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , 
बागलाण , येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ४ मार्च २०१९ चे ००.०० ते दिनांक 
१८ मार्च २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ (१) ( ३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक 
( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे. 


, 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
यांना , सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा 
व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 


चे 


सदरचा आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ चे सकाळी ११.०० 
वाजेपासून ते दिनांक २ मार्च २०१ ९ २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण 
नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) 
अंमलात राहील. 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


( क ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापत करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


नाशिक , १८ फेब्रुवारी २०१९. 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९, शके १ ९ ४० 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


( घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 


( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 


सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
यांना, सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा 
व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


सदरचा आदेश दिनांक ४ मार्च २०१९ चे ००.०० वाजेपासून ते 
दिनांक १८ मार्च २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात 
राहील . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे 
वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध 
असणार नाही. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१ ९ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

नाशिक . 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 


नाशिक , 


१ 


मार्च 

२०१९ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि/ वि -८/ कृउबास श्रीगोंदा/चिंभळे / अधि/२०४५ / सन २०१९.- मी , दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
अहमदनगर असे घोषित करतो की , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर , मौजे चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा येथील सि.स.नं. 

४७९ ५.०६ चौ . मी. ची चतु : सीमा खालीलप्रमाणे 
सि . स . नं . 

क्षेत्र पूर्व पश्चिम 

दक्षिण 


. 


६२६ , क्षेत्र 


उत्तर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


चौ . मी . 


६२६ जिल्हा परिषद 

सिटी सर्व्ह 
४७ ९ ५.०६ गट नंबर २ 

चिंभळे - येळपणे 
प्राथमिक शाळा व 

महाराष्ट्र शासन . 

डांबरी रस्ता . 
सिटी सर्व्हे नंबर ६२० . 
या क्षेत्रातील ४७ ९ ५.०६ चौ . मी . जागेत कृषि उत्पन्न बाजार समिती , श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगरकरिता यापूर्वीच नियमन केलेल्या शेतमाल 
वस्तूंची खरेदी-विक्री करण्यासाठी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर येथे उपबाजार 
घोषित करीत आहे. 

दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर . 
अहमदनगर , ५ 


मार्च २०१९ . 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


वाचले.-फौजदारीप्रक्रियासंहिता,१ 
९ 
७३ 
चेकलम 
१७४ 
अन्वये 
. 


आदेश 


क्रमांककार्या/एमएजी-४/८५/२०१९.-ज्याअर्थी,खालीलनमूदकेलेल्याअकस्मातमृत्यूप्रकरणांमध्येफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४मधीलतरतुदींनुसारमृतव्यक्तींच्यामृत्यूचेवर्गीकरण करणेकामीउपविभागीयपोलीसअधिकारी, 
शिर्डीभाग,शिर्डीयांचेमार्फतप्रस्तावयाकार्यालयासप्राप्तझालेलेआहेत.प्रस्तुतप्रकरणांतउपविभागीयपोलीसअधिकारी 
यांनीसादरकेलेल्या 
प्रस्तावासोबतचेअकस्मात मृत्यूचेचौकशीअहवाल,चौकशीकागदपत्रे,वैद्यकीयअधिकारीयांचे 
अहवालइत्यादींचीतपासणीकरण्यातआलीआहे.ज्यामृतव्यक्तींचेनातेवाईकांनाअकस्मातमृत्यूबद्दलकाहीतक्रारअगरहरकत 
आहेकिंवा कसेहेजाणूनघेणेआवश्यकआहे; 

त्याअर्थी,खालीलनमूदअनुसूचीमध्येअकस्मात 
मृत्यूप्रकरणांतीलमृतव्यक्तींच्याजवळचेनातेवाईकांसकाहीहरकतअगरतक्रारअसल्यास,हीनावेमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून १५दिवसांच्या 
आतउपविभागीयदंडाधिकारी,शिर्डीभाग,शिर्डीयांचे 
कार्यालयांतसमक्षहजर 
राहूनकिंवारजिस्टरपोस्टाद्वारेलेखीस्वरूपातसादरकरावे. 
खालील 
मृतव्यक्तींच्याजवळच्यानातेवाईकांकडून मुदतीतहरकतीअगरसूचनाप्राप्तनझाल्यास,मृतव्यक्तीच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांचीकोणाचीकाहीहीहरकतनाही,असेसमजण्यातयेऊनफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४नुसार वउपलब्धकागदपत्रांच्याआधारेमृत्यूच्यावर्गीकरणाबाबतअंतिमआदेशपारितकरण्यातयेतील,याचीसंबंधितमृतव्यक्तीच्यानातेवाईकांनीनोंदघ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


- 


अनुसूची 


अ. 


एस.आर.क्रमांक 


पोलीसस्टेशन 


अ.म.र. 


अकस्मात 
मयत 


वय 


पत्ता 


अकस्मातमृत्यूचेठिकाण 


मृत्यूचेकारण 


क्र 
. 


नंबर 


व्यक्तीचे 
नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


१ 


१५०/२०१८ 


कोपरगाव 


२०/२०१८ 


रंजनानवनाथसहाणे 


३३वर्षे 


पाण्यातपडून 


राहणार 
नळवाडी 
, 
चास 
, 
तालुका सिन्नर,जिल्हानाशिक. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४० 


तालुका. 


प्रकाशबाळासाहेबखोंड 
यांचे 
विहिरीत 
, 
शेती 
गट नंबर३२९,माळेगाव 
थडी 
शिवार 
, 
तालुका 
कोपरगाव 
. 


बुडूनमृत्यू. 


२ 


२४१/२०१७ 


शिर्डी 


५४/२०१७ 


भाऊसाहेबसांडुकांबळे 


८२वर्षे 


पिंपळवाडी 
चौक 
,शिर्डी 
, 


हृदयविकाराच्यातीव्र 


राहणारम्हसला,तालुकासिल्लोड, जिल्हाऔरंगाबाद 
. 


तालुकाराहाता. 


झटक्याने 
मृत्यू 
. 


३ 


१४३/२०१८ 


शिर्डी 


१४/२०१७ 


रेश्मा 
रमेश 
सुर्वे 


२३वर्षे 


राहणार९/जी-२,कोकणकिनारा, कोकणनगर,जोगेश्वरी(पूर्व 
), 
मुंबई 
. 


हॉटेल 
साई 
छाया 
, साईबाबामंदिर,गेट नंबर 
२समोर, 
शिर्डी 
, 


हृदयविकाराचा झटकाआल्याने 


बाथरूममध्ये 
पडून 
डोक्यास 
मार 
लागून 


तालुकाराहाता. 


मृत्यू. 


१५ 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१६ 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


४ 


३९०/२०१४ 


लोणी 


६४/२००९ 


गंगुबाई 
गोविंदबाचकर 


६०वर्षे 


साखरकामगार 


गंभीर 
भाजून 


राहणारपिंपळगावफुणगी, तालुकाराहुरी, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


जखमीहोऊन 


हॉस्पिटल 
( 
गंगाधर 
ओगले 
हॉस्पिटल 
) 
, 
श्रीरामपूर 
, 
तालुका श्रीरामपूर,जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


मृत्यू 
. 


अहमदनगर. 


५ 


१४५/२०१४ 


लोणी 


२०/२०११ 


लक्ष्मणरामचंद्रवाबळे 


४५वर्षे 


राहणार 
लोणी 
खुर्द 
, 
तालुका 


विषारीऔषधसेवन 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


राहाता. 


करून 
मृत्यू 
: 


६ 


४३/२०१७ 


शिर्डी 


१२ 
९ 
/ 
२०१६ 


सुमनभगवानमिसाळ 


३८वर्षे 


राहणार 
लोणी 
वारणी 
, 
तालुका शिरूर(कासार),जिल्हाबीड. 


श्रीसाईबाबा 
हॉस्पिटल 
, 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


फुप्फुसाचे आजाराने हृदयप्रक्रियाबंद 


पडूनमृत्यू 
. 


७ 


९ 
७ 
/ 
२०१७ 


लोणी 


६१/२०१५ 


छबुबाईजगन्नाथसोनवणे 


६५वर्षे 


भाजीपाला 
मार्केट 
, 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


राहणार 
श्रीरामपूर 
, 
तालुका 
श्रीरामपूर,जिल्हाअहमदनगर. 


लोणी 
बु 
. 
, 
तालुका 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१ ९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९४० 


राहाता. 


८ 


११९/२०१७ 


कोपरगाव 


५२/२०१५ 


सविता 
अजयससाणे 


२३वर्षे 


राहणारवांबोरी 
, 
तालुका 
राहुरी 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


पोटातपूहोऊन 
मृत्यू. 


तालुका. 


or 


१०३/२०१७ 


कोपरगाव 


४०/२०१७ 


२७वर्षे 


गणेशउत्तमराव 
वैद्य 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 


राहणारसंभाजीनगरकॉलनी, वैजापूर,तालुकावैजापूर,जिल्हा औरंगाबाद 
. 


गोदावरी 
नदी 
पात्रात 
, 
वाळकेवस्तीजवळ 
, 
वारी, 


तालुका 
. 


मृत्यू. 


तालुकाकोपरगाव. 


१० 


४२/२०१७ 


कोपरगाव 


६६/२०१६ 


मोहारसिंग 
जगन्नाथ 
यादव 


५०वर्षे 


हृदयविकाराच्यातीव्र 


राहणारबाजूमोहल्ला,भिंड, तालुका-जिल्हाभिंड(मध्यप्रदेश). 


येवला 
सर्व्हिससेंटर 
पेट्रोल पंप,येसगावशिवार, 


तालुका. 


झटक्याने 
मृत्यू 
. 


तालुकाकोपरगाव. 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


११ 


१ 
९ 
/ 
२०१७ 


शिर्डी 


९६/२०१६ 


गणेशपोपटगोरे 


२३ 

वर्षे 


कालिकानगर,शिर्डी 
, तालुकाराहाता. 


राहणारकालिकानगर,शिर्डी, तालुकाराहाता,जिल्हाअहमदनगर मूळराहणारसिर्जापूर(सिर्जापूर तांडा),तालुकाकन्नड,जिल्हा 
औरंगाबाद 
. 


गळफासामुळे 
श्वसनक्रिया 
बंद पडूनमृत्यू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


१२ 


६/२०१७ 


कोपरगाव 


८०/२००८ 


सुनीलदिनकरकोरान्ने 


४४वर्षे 


पाण्यातपडून 


- 


राहणारसमर्थनगर,तालुका-जिल्हा 
औरंगाबाद 
. 


कोळ 
नदीपात्रात 
, 
शिरसगाव 
शिवार 
, 


श्वासावरोध 


तालुकाकोपरगाव. 


होऊन 
मृत्यू 
. 


१३ 


३/२०१७ 


लोहमार्ग 


९८/२०१५ 


जालिंदरसुदामसोमवंशी 


३५वर्षे 


चालत्यारेल्वेची 


राहणारलाडगाव 
, 
तालुकावैजापूर, 
जिल्हाऔरंगाबाद. 


मनमाड. 


रेल्वे 
स्टेशन 
पुणतांबा 
, 
कि 
. 
मी 
. 
नंबर 
४३ 
९ 
/ 
० 
, 
पुणतांबा 
, 
तालुका 


धडक 
लागून 


राहाता. 


एकाधिकगंभीर जखमाहोऊन 
मृत्यू 
. 


१४ 


३/२०१७ 


लोहमार्ग 


९ 
८ 
/२०१५ 


छबुबाईसुदामसोमवंशी 


६५वर्षे 


चालत्यारेल्वेची 


राहणारलाडगाव 
,तालुकावैजापूर 
, 
जिल्हा 
औरंगाबाद 
. 


रेल्वे 
स्टेशन 
पुणतांबा 
, 
कि 
. 
मी 
. 
नंबर 
४३ 
९ 
/ 
० 
, 


मनमाड. 


धडक 
लागून 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


पुणताबा,तालुकाराहाता 


एकाधिकगंभीर जखमाहोऊन मृत्यू. 


१५ 


२६४/२००२ 


कोपरगाव 


९१/२००२ 


चंद्रकलाकैलासशिंदे 


२५वर्षे 


राहणारतिळवणी,तालुकाकोपरगाव 


भाजूनगंभीर 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, नाशिक. 


शहर. 


जखमीहोऊन 


मृत्यू. 


१६ 


२५२/२०१८ 


शिर्डी 


७५/२०११ 


कमलगंगारामशिंदे 


३०वर्षे 


डोहाळे 
शिवार 
, 
तालुका 


गळफासघेऊन 


राहणार 
आंतरवाली 
, 
तालुका 
घनसांगवी 
, 
जिल्हा 
जालना 
. 


राहाता. 


मृत्यू 
. 


१७ 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१८ 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


१७ 


१५३/२०१८ 


लोणी 


७९/२०१७ 


आशुतोषअनिलब्राम्हणे 


१८वर्षे 


राहणारहनुमंतगाव,तालुकाराहाता 


ब्राम्हणे 
वस्ती 
, हनुमंतगावशिवार, तालुकाराहाता. 


मेंदूततापगेल्याने 
मृत्यू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


१८ 


१३७/२०१८ 


कोपरगाव 


३०/२०१६ 


कल्पनागणेशलकारे 


२१वर्षे 


राहणारबंसाडनगर,कोकमठाण, तालुकाकोपरगाव. 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


शहर 


Pneumonitis 
( 
फुप्फुसाचे आजाराने 
मृत्यू 
) 
. 


- 


१९ 


१३८/२०१८ 


कोपरगाव 


५७/२०१६ 


रमेशरामभाऊबोर्डे 


३०वर्षे 


राहणारमांढरेवस्ती,मुर्शतपूर, 


शहर 


तालुकाकोपरगाव. 


भागचंदमाणिकचंद ठोळेयांचे 
शेतातील 
विहिरीत 
, 
कोकमठाण 


डोक्यास 
, 
पायास 
, 
छातीस 
व 
इतर 


अवयवाना 
जबर 


शिवार 
, 
तालुका 


मार 
लागून 
मृत्यू 
. 


कोपरगाव. 


२० 


१३९/२०१८ 


शिर्डी 


८०/२०१७ 


बेवारस 
पुरुष 


४८वर्षे 


राहणारअज्ञात 


हॉटेलकलासाईजवळ 
, 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


रक्तदोषाने 
मृत्यू 


२१ 


१४१/२०१८ 


शिर्डी 


१३५/२०१६ 


बेवारस 
पुरुष 


अंदाजे 
५० 


राहणारअज्ञात 


पुखराजमोतीलाललोढा 
यांचे 
शेतात 
, 
शेती 
गट 
नंबर१४०,रुईशिवार, तालुकाराहाता. 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 

मृत्यू. 


ते 
५५ 
वर्षे 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


२२ 


१४५/२०१८ 


शिर्डी 


२६/२०१८ 


बेवारस 
पुरुष 


अंदाजे 
६० 


राहणारअज्ञात 


श्री 
साईनाथ 
रुग्णालय 
, 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


वर्षे 


रक्तदोष 
या आजारामुळे हृदयप्रक्रियाबंद पडून 
मृत्यू. 


२३ 


१४६/२०१८ 


कोपरगाव 


१०६/२०१३ 


रिझवानअशरफ 
अली 


५५वर्षे 


आत्मामालिक 


मूळराहणारउत्तरप्रदेशहल्ली 
राहणार 
कोकमठाण 
शिवार 
, 
तालुका कोपरगाव. 


हृदयविकाराच्या तीव्रझटक्याने 


शहर 


हॉस्पिटल 
, 
कोकमठाण 
, 


तालुकाकोपरगाव. 


मृत्यू 
. 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


२४ 


१४७/२०१८ 


कोपरगाव 


१८/२०१८ 


पंकजदगूआहेर 


३२वर्षे 


राहते 
घरी,खिर्डी 


राहणारखिर्डीगणेश, तालुकाकोपरगाव. 


हृदयविकाराच्या तीव्रझटक्याने 


तालुका. 


गणेश 
, 
तालुका 


कोपरगाव 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


मृत्यू 
. 


२५ 


१४९/२०१८ 


कोपरगाव 


४१/२०१६ 


बेवारसस्त्री 


अंदाजे 
६५ 


राहणारअज्ञात 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


शिर्डी 
ते 
लासलगाव 
जाणारे 
रोडवर 
, 


तालुका. 


ते७०वर्षे. 


- 


शहजापूरगावाजवळ, पुलाचेखालीउजवे 


कॅनॉलमध्ये 
, 
शहजापूर 
, 


तालुकाकोपरगाव. 


२६ 


१३६/२०१८ 


कोपरगाव 


४२/२०१५ 


४५वर्षे 


सिव्हिल 
रुग्णालय 
, 


उमेश 
महादेव 
कांबळे 
( 
बेवारस 
) 
. 


राहणारशिवाजीकॉलनी,अमरावती, 
हल्ली 
राहणार 
कोपरगाव 
, 
तालुका 
कोपरगाव 
. 


फुप्फुसाचेविकाराने श्वासवरोधहोऊन 


शहर 
. 


अहमदनगर 
. 


मृत्यू. 


२७ 


१४४/२०१८ 


शिर्डी 


६५/२०१६ 


सतीशविष्णूढोकचौळे 


३५वर्षे 


राहणार 
वाकडी 
, 
तालुकाराहाता 


डोक्याच्या 
डाव्या 


नाल्याजवळ,कनकुरी 
रोड 
,शिर्डी 
शिवार 
, 


भागातरक्तस्राव 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


तालुकाराहाता. 


झाल्याने 
व 
डाव्या 


फुप्फुसासमुका मारलागल्याने हृदयप्रक्रियाबंद पडूनमृत्यू. 


२८ 


१/२०१७ 


श्रीरामपूर 


६७/२०१४ 


सुनितायोगेशनिर्मळ 


२४वर्षे 


राहणार 
पिंप्री 
निर्मळ 
, 
तालुका 
राहाता 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 


शहर. 


फुप्फुसात रक्ताच्यागाठी 
होऊन रक्तवाहिन्या 


बंद 
होऊन 
मृत्यू 
. 


१ ९ 


अनुसूची 
-- 
चालू 


२० 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


२९ 


६८/२०१८ 


कोपरगाव 


७२/२०१७ 


जयश्री 
निलेश 
पवार 


२८वर्षे 


राहणारमोर्विस,तालुकाकोपरगाव 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


कावीळच्या आजाराने 
मृत्यू 
. 


तालुका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


३ 


३० 


११६/२०१८ 


लोणी 


४९/२०१७ 


सुवर्णासंदिपबर्डे 


२३वर्षे 


राहणार 
दुर्गापूर 
, 
तालुका 
राहाता 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


हृदयाच्या 
स्नायूना 
सूज 
आल्याने 
मृत्यू 
. 


३१ 


६७/२०१८ 


- 


कोपरगाव 


२६/२०१५ 


ज्योतीबाळूसोनवणे 


१५वर्षे 


सिव्हिल 
रुग्णालय 
, 


८०टक्के 


राहणारमनाईवस्ती,संवत्सरशिवार, कोपरगाव,तालुकाकोपरगाव. 


शहर. 


अहमदनगर. 


जळाल्यानेगंभीर जखमी 
होऊन 


मृत्यू 
. 


३२ 


१५२/२०१७ 


कोपरगाव 


११३/२०१३ 


शीतलउत्तम 
हजारे 


२५वर्षे 


इलेक्ट्रिकशॉक 


राहणारआनंदनगर,जेऊरपाटोदा, तालुकाकोपरगाव. 


आनंदनगर,जेऊर 
पाटोदा 
, 
तालुका कोपरगाव. 


लागूनमृत्यू. 


३३ 


४३/२०१७ 


कोपरगाव 


४८/२०१६ 


रुपाली 
राहुल 
दुशिंग 


२०वर्षे 


फुप्फुसाच्या 


राहणार 
करंजी 
बु 
. 
, 
तालुका 
कोपरगाव 
. 


सिव्हिल 
रुग्णालय 
, 
नाशिक 
. 


तालुका 
. 


क्षयरोगाने 
मृत्यू 
. 


३४ 


२०/२०१७ 


शिर्डी 


१०३/२०१६ 


चारुशिला 
प्रविण 
टाक 


२५वर्षे 


राहणार 
कोते 
गल्ली 
, 
शिर्डी 
, 
तालुका 


कोते 
गल्ली 
, 
शिर्डी 
, 


९४टक्के 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


राहाता. 


तालुकाराहाता. 


जळाल्यानेगंभीर जखमीहोऊन 


मृत्यू. 


३५ 


७१/२०१७ 


कोपरगाव 


१४/२०१६ 


सुलतानारसूलशेख 


३०वर्षे 


राहणारसंवत्सर,तालुकाकोपरगाव 


भाजूनगंभीर 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


शहर. 


जखमी 
होऊन 
मृत्यू 
. 


३६ 


१८२(अ)/२०१७ 


राहाता 


१२/२०१५ 


वैष्णवीगोरखगवांदे 


२०वर्षे 


राहणार 
नपावाडी 
, 
तालुका 
राहाता 


भाजूनगंभीर 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


जखमी 
होऊन 
मृत्यू 
. 


३७ 


२१७/२०१७ 


शिर्डी 


५२/२०१६ 


मंगलगोरखडोखे 


३०वर्षे 


कालिकानगर,शिर्डी, 


भाजूनगंभीर 


राहणारकालिकानगर,शिर्डी, तालुकाराहाता. 


तालुकाराहाता. 


जखमी 
होऊन 
मृत्यू 
. 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


३८ 


८७/२०१७ 


कोपरगाव 


१६/२०१७ 


सुनितागौतमइंगळे 


२८वर्षे 


पाण्यात 
बुडून 


तालुका. 


श्वासावरोध 


मूळ 
राहणार 
हनुमतगाव 
, 
तालुका वैजापूर,जिल्हाऔरंगाबाद,हल्ली राहणारवल्टेवस्ती,दहेगावबोलका शिवार,तालुकाकोपरगाव. 


बाळासाहेब 
सुखदेव गांगुर्डेयांचेशेततळ्यात, धारणगावशिवार, तालुकाकोपरगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


होऊन 
मृत्यू 
. 


३९ 


८७/२०१८ 


कोपरगाव 


१६/२०१८ 


पूजागौतमइंगळे 


११वर्षे 


पाण्यात 
बुडून श्वासावरोध 


बाळासाहेब 
सुखदेव गांगुर्डेयांचेशेततळ्यात, धारणगावशिवार, 


तालुका. 


- 


मूळराहणारहनुमंतगाव,तालुका वैजापूर,जिल्हाऔरंगाबाद,हल्ली राहणारवल्टेवस्ती,दहेगावबोलका शिवार,तालुकाकोपरगाव. 


होऊन 
मृत्यू 
. 


तालुकाकोपरगाव. 


४० 


८७/ 
२०१९ 


कोपरगाव 


१६/ 
२०१९ 


कार्तिकी 
गौतमइंगळे 


५वर्षे 


पाण्यात 
बुडून श्वासावरोध 


तालुका 
. 


मूळ 
राहणार 
हनुमंतगाव,तालुका वैजापूर,जिल्हाऔरंगाबाद,हल्ली राहणारवल्टेवस्ती,दहेगावबोलका शिवार,तालुकाकोपरगाव, 


बाळासाहेब 
सुखदेव गांगुर्डेयांचेशेततळ्यात, धारणगावशिवार, 


होऊन 
मृत्यू 
. 


तालुकाकोपरगाव. 


४१ 


१६५/२०१७ 


कोपरगाव 


५४/२०१६ 


मुक्तासंतोषपवार 


३५वर्षे 


राहणारशिरसगाव, तालुकाकोपरगाव. 


तालुका. 


ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
कोपरगाव 
, 
तालुका 
कोपरगाव 
. 


फुप्फुसात रक्ताच्यागाठी होऊन 
रक्तवाहिन्या 
बंद 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


होऊन 
मृत्यू 
. 


४२ 


१०/२०१७ 


कोपरगाव 


४१/२०१५ 


प्रेरणाबाबासाहेबचौधरी 


१२वर्षे 


इलेक्ट्रिकशॉक 


राहणारनिवाराहाउसिंगसोसायटी, कोपरगाव,तालुकाकोपरगाव. 


शहर. 


लागूनमृत्यू 


काशिनाथ 
गणपत भावसारयांचेलोखंडी जिन्यावर,निवारा 
हाउसिंग 
सोसायटी 
, 
कोपरगाव 
, 
तालुका कोपरगाव. 


३ 


४३ 


६५/२०१७ 


कोपरगाव 


७४/२०१४ 


योगिता 
विकास 
गुंजाळ 


२२वर्षे 


मढी 
बु 
. 
, 
तालुका 
कोपरगाव 
. 


गळफासघेतल्याने श्वासावरोध 


राहणार 
मढी 
बु 
. 
, 
तालुका 
कोपरगाव 
, 
हल्ली 
राहणार मुसळवाडी,तालुकासिन्नर, जिल्हानाशिक. 


होऊन 
मृत्यू 
. 


२१ 


अनुसूची 
-- 
चालू 


२२ 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


or 


४४ 


५३/२०१८ 


कोपरगाव 


११४/२०१४ 


शोभाविकासविघे 


३८वर्षे 


राहणार 
देर्डे 
कोहाळे 
, 
तालुका कोपरगाव. 


कोपरगावक्रिटिकल 
केअर 
इन्स्टिट्यूट 
, 
कोपरगाव 
, 
तालुका 


जळाल्याने रक्तदोष 
झाल्याने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


मृत्यू. 


कोपरगाव. 


४५ 


१७८/२०१७ 


लोणी 


३४/२०१७ 


स्वातीयोसेफब्राम्हणे 


४०वर्षे 


प्रवराग्रामीण 
रुग्णालय 


राहणारवेताळबाबाचौक,लोणीखु., तालुकाराहाता. 


जळाल्याने रक्तदोष 
झाल्याने 


लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


मृत्यू 
. 


४६ 


१७०/२०१७ 


लोणी 


१८/२०१७ 


कांचनराहुलपारखे 


२१वर्षे 


राहणारदलितवस्ती,निर्मळपिंप्री, तालुकाराहाता. 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


जळाल्याने रक्तदोषझाल्याने 


मृत्यू 
. 


४७ 


७९/२०१७ 


कोपरगाव 


३/२०१६ 


भारतीगौतमदामोधरे 


१५वर्षे 


राहणारसंजयनगर,कोपरगाव, तालुकाकोपरगाव. 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


जळाल्याने 
रक्तदोष 
झाल्याने 


शहर 


मृत्यू 
. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २० , २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १९ ४० 


४८ 


१३४/२०१७ 


कोपरगाव 


९९/ 
२०१४ 


रेखा 
शशिकांत 
गायकवाड 


३२वर्षे 


भाजूनगंभीर 


राहणार 
चांदेकसारे 
, 
तालुका 
कोपरगाव. 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


जखमीहोऊन 


मृत्यू. 


४९ 


८२/२०१७ 


राहाता 


१६/२०१६ 


मनिषाविलासबोहाडे 


२५वर्षे 


राहणार 
कोहाळे, 
तालुका 
राहाता 


सिव्हिल 
रुग्णालय 
, 


१००टक्के जळाल्याने 


अहमदनगर. 


शरीरातीलरक्ताचे प्रमाणकमीहोऊन 


मृत्यू 
. 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१ 


२ 


30 


५ 


७ 


८ 


५० 


११५/२०१७ 


लोणी 


२३/२०१५ 


गितागणेशनाईक 


३०वर्षे 


राहणारवेताळबाबाचौक,लोणीखु., तालुकाराहाता. 


प्रवरा 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


मेंदूच्यारक्तवाहिन्या 
बंद 
होऊन 
मेंदूपर्यंत रक्तआणिऑक्सिजन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुरवठाबंदझाल्याने 


मृत्यू 
. 


- 


५१ 


१२१/२०१७ 


लोणी 


१८/२०१६ 


अनिताधर्मावाघमारे 


२२वर्षे 


भाजूनगंभीर 


राहणारआहेरवस्ती,शांतीलाल 
थिएटर 
मागे 
, 
प्रवरानगर 
, 
तालुका 


आहेरवस्ती,शांतीलाल 
थिएटर 
मागे 
, 


जखमीहोऊन 


राहाता. 


प्रवरानगर 
, 
तालुका 


मृत्यू 
. 


राहाता. 


५२ 


१९७/२०१८ 


कोपरगाव 


३४/२०१४ 


राजेंद्रमारुतीपगारे 


४५वर्षे 


राहणारबोलकी,तालुकाकोपरगाव 


श्री 
साईबाबाहॉस्पिटल, 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


कावीळ 
या 
आजाराने 
हृदय प्रक्रियाबंदहोऊन 


मृत्यू. 


५३ 


२०१/२०१८ 


लोणी 


९८/२०१४ 


बेवारस 
पुरुष 


अंदाजे 


राहणारअज्ञात 


बाभळेश्वर 
- 
राहाता 
रोड 
, एमएसईबीचेस्टेशनजवळ, 


टी.बी.चे आजारानेव फुप्फुसाचे 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९, शके १९ ४० 


८०वर्षे 


तालुकाराहाता. 


आजाराने 
मृत्यू 
. 


सदरचाआदेशआजदिनांक५फेब्रुवारी२०१९रोजीमाझेसही-शिक्क्यानिशीदिलाअसे. 


रवींद्र 
ठाकरे 
, 
उपविभागीय 
दंडाधिकारी, 
शिर्डी 
भाग 
, 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
, 

जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


शिर्डी 
, 
५ 
फेब्रुवारी 
२०१ 
९ 
. 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४ - २०, २०१९ / फाल्गुन २३ - २९ , शके १ ९ ४० 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , NASHIK 


Order 


No. EST/7269/2018.- The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


Shri . B. S. Mahajan , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for five (5 ) days from 8th October 2018 and 
12th October 2018 . 


2 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for three (3 ) days from 29th October 
2018 to 31st October 2018 prefixing holiday falling 
on 27th October 2018 and 28th October 2018 
with permission to leave headquarter with effect 
from 26th October 2018 after office hours to 
1st November 2018 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra CivilServices (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Shri. B. S.Mahajan , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri. S. M. Belkar , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


2 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge 
Senior Division , Nashik . 


Shri . S. P. Naik -Nimbalkar , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 17th October 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


